पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथे 
ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग व एडिटिंग स्टुडिओ 
तयार करण्यासाठी येणा-या खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पुलदे-२०२४ /प्र.क्र.०५/सां.का. २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक : १३ मार्च, २०२४ 


वाचा : 

१. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पुलदे/३२१६, 
दि.०५.१२.२०२३. 

२. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पुलदे/१०४, 
दि.०५.०२.२०२४. 

3. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई यांचे आदेश क्रमांक: मु.अ.(वि)/का- 
३(अथी/२५०२/सन २०२३, दि.०४.१२.२०२३. 

४. संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पुलदे/२३२, 
दि.०१.०३.२०२४. 


प्रस्तावना : 

संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई यांनी अकादमीतील चौथ्या मजल्यावर 
ऑडिओ, व्हिडिओ रेकॉर्डिग व एडिटिंग स्टुडिओ तयार करण्यासाठी रु.५,८३,६१,६०७/- इतक्या 
रक्कमेचा प्रस्ताव प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेसाठी संदर्भ क्र. २ नुसार शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर 
केला आहे. 
०२. अकादमीतील चौथ्या मजल्यावर ध्वनीमुद्रण कक्ष (ऑडिओ व डबिंग स्टुडिओ ५.१ मिक्सिंग 
स्टुडिओ) तसेच हक-श्राव्य चित्रीकरण कक्ष (व्हिडीओ रेकॉर्डिंग स्टुडिओ) व संकलन कक्ष (एडिटिंग 
स्टुडिओ) तयार करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंदाजपत्रक प्राप्त झाले असून त्यास 
मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी संदर्भ क्र.३ नुसार“सडशार्त सर्वसाधारण 
मंजूरी”प्रदान केली आहे. त्यानुसार अकादामीच्या उपरोक्त कामांसाठी रु.५,८३,६१,६०७/- (रुपये पाच 
let SIS लक्ष एकसष्ट हजार सहाशे सात फक्त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथील चौथ्या मजल्यावर ऑडिओ, व्हिडिओ 
रेकॉर्डिंग व एडिटिंग स्टुडिओ तयार करण्यासाठी येणा-या रु.५,८३,६१,६०७/- (रुपये पाच कोटी त्र्याऐंशी 
लक्ष एकसष्ट हजार VER! सात Had) इतक्या खर्चाची प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. सदर 
प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तपशीलवार अंदाजपत्रक प्राप्त करुन घेऊन 
शासनास सादर करण्याची जबाबदारी संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांची 
राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२४ /प्र.क्र.०५/सां.का. २ 
सदर कामाचा तपज्ीीळ खाळीलप्रमाणे- 


Providing Complete professional video & audio recording and editing studio setup at P.L. 


Deshpande Maharashtra Kala Academy, Prabhadevi, Dadar 


Providing Complete professional Studio setup Rs.¥,80,38,000/- 


comprising of necessary civil plumbing and 
fabrication work, Acoustical wall panelling and 
furniture fixture along with false celling & interior work 
with appropriate studio Electrical lighting, Audio and 
Video equipment with required lights and chroma 
curtain for shooting, voice recording & editing with 3 
years fully comprehensive maintenance contract 
(above estimate includes consultancy charges) 


०२. सदर बांधकामावरील खर्च “मागणी क्र .झेडडी-०२, २२०५ कला व संस्कृती (00) (09) ललित 
कला शिक्षण (०७) कला अकादमी (०७) (०१) पु.ल.देशपांडे कळा अकादमी,मुंबई (अनिवार्य)(२२०५ १४६३) 
२७- लहान बांधकामे”या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षात मंजूर झालेला तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 

०३. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२,) 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ मधील परिच्छेद क्रमांक १३४ (१) नुसार तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण २०१२/प्र.क्र.१०/इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०३१३१५०९१४३६२३ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


NANDA MARUTI 
RAUT 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
3. मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२४ /प्र.क्र.०५/सां.का. २ 


४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई. 

८. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई 

९. महालेखापाल लेखा परीक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता महाराष्ट्र-१, मुंबई 

१०.सह सचिव (व्यय-१५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.संचालक,पु.ल.देशापांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई. 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४.अवर सचिव (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५.निवड नस्ती, सां.का.२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


